प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) 
अंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला 
निधी वितरीत करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : प्रययो-२०२२/प्र.क्र.११६/गृनिधो-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ जुले, २०२२ 
वाचा : 
१. शासन निर्णय क्रमांक : प्रआयो-२०१६/प्र.क्र.११६/-गृनिधो-२, दिनांक १४.०७.२०२२. 


उपरोक्‍त वाचा येथील झासन निर्णयामध्ये 

"शासन निणर्य क्रमाक : प्रआयो-२०१६/प्र.क्र.११६/गृनिधो-२" या ऐवजी "शासन निर्णय 
क्रमांक : प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.११६/गृनिधो-२ " असे वाचावे. 
२. परिच्छेद-१मध्ये "(अक्षरी छत्तीस लक्ष एकरा हजार Sal Hae) " याऐवजी "(अक्षरी रुपये छत्तीस 
लक्ष अकरा हजार saat फक्त)" असे वाचावे. 
३.  परिच्छेद-२ मध्ये "लेखाशिर्ष २२१६२९९६ अंतर्गत वितरित करण्यात येत आहे." याऐवजी 
"लेखाशिर्ष २२१६२९९६ अंतर्गत सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध तरतूदीतून वितरीत करण्यात 
येत आहे " असे वाचावे. 
४. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०७१९१४५९४९७९०९ असा आहे. सदर शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJU GULABRAO AMBADEKAR 
Date: 2022.07.19 15:04:06 +05'30' 


(राजु अंबाडेकर) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण,गृहनिर्माण भवन, 

वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. 

२.अभियान संचालक, राज्य अभियान संचालनालय (प्रआयो), गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई. 
३.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
४.संबंधित आयुक्‍त, महानगरपालिका / मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 
५.संबंधित कोषागार अधिकारी. 
६.उप सचिव,वित्त विभाग (व्यय-३), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७.सह संचालक, लेखा व कोषागरे कॉम्पुटर सेल, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
८.कार्यासन अधिकारी, (अर्थ),गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९.निवडनस्ती/ गृनिधो-२ कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


